सर्व जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयांतील 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित केलेल्या सहायक जिल्हा 
नियोजन अधिकारी यांना आभासी 
wae ठेव लेखा प्रशासक 
(VPDAA) म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : STAT १०२४/प्र.क्र.६५/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०२/०८/२०२४. 
संदर्भ- (१) नियोजन विभाग, ज्ञापन क्रमांक एमआयएस्‌-१००९/ प्र.क्र.१६२/का.१४२७, 

दिनांक २१/१०/२००९ 
(2) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १०२३/प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा-प्रशा-५, 
दिनांक १४/०२/२०२४. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील ज्ञापनाव्दारे सर्व जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
आले आहे. संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयाव्दारे वित्त विभागाने सहायक अनुदानाच्या जलद 
संवितरण व नियंत्रणाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी 
यांचेकरीता आभासी वैयक्तिक Sas (Virtual Personal Deposit Account) ही व्यवस्था व 
कार्यपध्दती लागू करण्याबाबत आदेश निर्गमित केले आहेत. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद 
११.१ मध्ये म.को.नि.नमुना क्रमांक ४४ देयकांव्दारे २७-लहान बांधकामे, ३१ सहायक अनुदान 
(वेतनेतर), ३३-अर्थसहाय्य, ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान, ५०-इतर खर्च, ५३-मोठी 
बांधकामे, आणि वित्त विभागाव्दारे वेळोवेळी घोषित करण्यात Aches star अन्य GEST शीर्ष (Object 
Head) अंतर्गत राज्याच्या एकत्रित निधीतून आहरीत केल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानाच्या निधीचा 
विनियोग करण्यासाठी क्षेत्रिय आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन 
प्राधिकाऱ्यांना वित्त विभागाच्या सहमतीने आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक Virtual Personal 
Deposit Account Administrator (VPDAA) म्हणून घोषित करण्यासाठी संबंधित मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभाग सक्षम असतील, असे नमूद केले आहे. 

त्याअनुषंगाने नियोजन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व जिल्हा नियोजन समिती 
कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केलेल्या सहायक जिल्हा नियोजन 
अधिकारी यांना आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक Virtual Personal Deposit Account 
Administrator (VPDAA) म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी १०२४/प्र.क्र.६५/का.१४२७ 


शासन निर्णय :- 

नियोजन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या सहायक जिल्हा नियोजन 
अधिकारी यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १४/०२/२०२४ मधील तरतुदीनुसार 
म.को.नि.नमुना क्रमांक ४४ देयकांव्दारे २७-लहान बांधकामे, ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३३- 
अर्थसहाय्य, ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान, ५०-इतर खर्च, ५३-मोठी बांधकामे, आणि 
वित्त विभागाव्दारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतीळ अशा अन्य Bea शीर्ष (Object Head) अंतर्गत 
राज्याच्या एकत्रित निधीतून आहरीत केल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग 
करण्यासाठी आभासी वैयक्‍तीक ठेव लेखा प्रशासक Virtual Personal Deposit Account 
Administrator (VPDAA) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १८६/२०२४/कोषा प्रशा-५, दिनांक 
२९/०७/२०२४ आणि अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४२४/२०२४/व्यय-८, दिनांक ३१/०७/२०२४ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२४०८०२१६०२३३८०१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BALASO BABURAO GAIKWAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 


2. )=2b5443d974 1 cb6d928f4ffcdd3 1b58a9b2f2dc4e476d3e49 
=400032, st=Maharashtra, 


5d321 1 

GAI KWAD ) serial -6EFAD602755C1BD146CA303FCO 
FBOA70 8000, cn=BALASO BABURAO GAIKWAD 
Date: 2 +0530" 


(बा. बा. गायकवाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र- २, नागपूर. 
३. जिल्हाधिकारी कार्यालये (सर्वी 

४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

५. उपसचिव, वित्त विभाग (कोषा प्रशा-५), मंत्रालय, मुंबई 

६. उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ 
छत्रपती संभाजी नगर/ नागपूर/ अमरावती 

उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

८. जिल्हा Prism अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, कार्यालये (सवी. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, (सर्व) . 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवडनस्ती. 


2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


